सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गट-अ 
(तांत्रिक) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.९१/पदुम-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२ 


शासन sear :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागातील पुढील मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) यांना 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, गट-अ (तांत्रिक) या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) 
(६ व्या वेतन आयोगानुसार ), ५६१००-१७७५०० ( ७व्या वेतन आयोगानुसार ) या वेतनश्रेणीत रिक्‍त 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 


Av AD -0 


. श्री. अ. वि. पाटील (ज्ये.क्र. २) 


श्री. दि. हं. पाटील (ज्ये.क्र. १७) 


. श्री. दि. शि. कुऱ्हाडे ( ज्ये.क्र. १८) 


वर नमुद अधिकाऱ्यांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ७.५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब ( तांत्रिक ) संवर्गाच्या 
अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसुचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार 
शासन राखून ठेवीत आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 
दिनांक २२.७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्‍त पदे 
सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दिनांक ५.७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दिनांक २३.७.२०२१ च्या शासन 
पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.९१/पदुम-१२ 


2. 


पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे सध्या धारण करीत | वाटप केलेला | पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे 
क्र. । नाव असलेले पद महसूल विभाग | ठिकाण 
i . _ श्री. अ.वि. | मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण | कोकण -२ सहाय्यक आयुक्‍त 
पाटील अधिकारी, वसई, मत्स्यव्यवसाय, (सागरी), 
जि. ठाणे- पालघर. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
यांचे कार्यालय, मुंबई. 
२. ।श्री. दि. हं. | मत्स्यव्यवसाय विकास | कोकण-२ सहाय्यक आयुक्‍त 
पाटील अधिकारी, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय ( तांत्रिक ), 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्‍त 
कार्यालय, ठाणे पालघर मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
ठाणे-पालघर. 
३.  । श्री. दिपक शि. | मत्स्यव्यवसाय विकास | पुणे सहाय्यक आयुक्‍त 
कुऱ्हाडे अधिकारी, प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), 
उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्‍त 
कार्यालय, पुणे. मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
सांगली. 


ce 


& _ 


सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार नागरी मंडळाच्या 
शिफारशीने प्रशासकीय कारणास्तव महसुली विभागाचे वाटप करण्यात आलेले आहे. 


सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 


झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक १२.९.२०१६ 
मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


६. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांना कळविण्यात येते की, वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर अधिकारी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.९१/पदुम-१२ 


७. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२३१७३८३९०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


. Digitally signed by Sh Jagannath Shasti 
S h | | n । Va 5 seudonym=cat is नावाची 8c 1 dOFSf1 35a08db96d9d5160 
52454832375d63a281822, postalCod 0210, st=Mi 
Jagannath Shastri 0५०५0 
(श्रीनिवास शास्त्री ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
९. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सर्व 
qo, संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, सांगली. 
१३. निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


